तिरु नदीवरील टाकळगाव- शेळगाव ता. 
चाकुर, जि. लातूर को.प.बंधा-याचे 
बॅरेजमध्ये रूपांतरण करणेच्या कामास 
विस्तार व सुधारणा अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र २०२३/(प्र.क्र.४७५/२०२३)/ सिंव्य (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र. 
जा.क्र. गोमपाविम / सिंचन- २ /विवसु - 8॥?०/ धा-३०/ ८४२४ दि. १४/०९/२०२३ 
२. शासन निर्णय २०१७/(५६६/१७)/सिव्य (कामे), दि.३१/०८/२०१८ 
३. शासन निर्णय २०१८/(५५१/१७)/सिव्य (कामे), दि. २७/११/२०१८ 
सिंव्य 


( 
) (कामे), 
४. शासन निर्णय २०१३/(७८५/१३)/सिंव्य (कामे), दि.०१/०८/२०१९ 
) (कामे), 
कामे), 


५. शासन निर्णय २०१३/(७८५/१३)/सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१ 

६. शासन निर्णय २०१३/(७८५/१३)/सिंव्य ( दि.१/१/२०१५ 

७. शासन पत्र क्रमांक :व्हीआयपी-२०२१ /(प्र.क्र.०९/२१) /सिंव्य (कामे) दिनांक ३/८/२०२१ 
टर 

९ 


. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र. ५१६/२०२२/सिंव्य (कामे) दिनांक १४/३/२०२३ 
. व्यय अग्रक्रम समिती दि.०६/०२/२०२४ च्या बैठकीचे इतिवृत्त वित्त विभाग पत्र क्र.सुप्रमा- 
२०२४/प्र.क्र.११/अर्थ-२/दि.१४.०२.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

टाकळगाव- शेळगाव कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत 
लातूर जिल्ह्यातील लेंडी उपखोऱ्यातील तिरू नदीवर टाकळगाव- शेळगाव गावाजवळ जि.प.विभाग, 
लातूर यांचे मार्फत सन १९९५-९६ मध्ये बांधण्यात आलेला आहे. सदर को.प. बंधाऱ्याची एकुण लांबी 
३७.५० मी. असुन बंधा-यास ११ प्रस्तंभ व १२ गाळे आहेत. द्वारांची एकुण संख्या ८८ असुन व्दारांचा 
आकार २.०० X ०.५० मी. आहे. बंधा-याचा पाणीसाठा ०.१४ द.ल.घ.मी. व सिंचन क्षेत्र ५२ हे. इतके आहे. 

सदर बंधारा देखभाल दुरुस्ती अभावी नादुरुस्त असून बंधाऱ्यात पाणीसाठा होत नाही व त्यामुळे 
५२ हे. सिंचनक्षेत्रास पाणी देणे शक्‍य होत नाही. 


टाकळगाव- शेळगाव को .प. पध्दतीच्या बंधाऱ्याचे विस्तार व सुधारणा अंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण 
करणेस झासनाने दि ०३/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये तत्वतः मान्यता दिली असून त्यानुसार सविस्तर 
सर्वेक्षण व अन्वेषणावर आधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती त्यानुषंगाने तिरू नदीवरील टाकळगाव -शेळगाव ता. चाकूर, जि. लातूर को.प.बंधा-याचे बॅरेजमध्ये 
रूपांतरण करणेच्या विस्तार व सुधारणांतर्गत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या दृष्टीने शासन 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र २०२३/(प्र.क्र.४७५/२०२३)/ FT (कामे) 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत तिरू नदीवरील 


टाकळगाव- शेळगाव ता. चाकूर, जि. लातूर को.प.बंधा-याचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण विस्तार व 
सुधारणांतर्गत अंदाजपत्रकास रू. १६,८६,२४,३६२ /- (रू. सोळा कोटी शाहाऐंशी लक्ष चोवीस हजार 


ferret 


बासष्ट फक्‍त) एवढ्या खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


Ss 


१०. 


तांत्रिक मान्यता,निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 


. प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा 


पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही.तथापि 
दरसूचीतील बदल आणि भाववाढ यामुळे प्र. मा. किंमतीत होणारी वाढ अनुज्ञेय असेल. 


. यांत्रिकी घटकांचे सविस्तर संकल्पन करून त्यास सक्षम स्तरावर मान्यता घ्यावी. 
. सदर कामास नियामक मंडळाच्या पुढील बैठकीत मंजूरी घ्यावी. 


RAT काम जुन्या को.प.बंधा-याच्या U/S ला किंवा D/S ला करावे याबाबतचा निर्णय तांत्रिक 
मान्यतेपूर्वी करावा. 


. टाकळगाव- शेळगाव बॅरेजचे काम पूर्ण होताच सदर बॅरेज जिल्हा परिषद लातूर यांचेकडे त्वरित 


हस्तांतरित करावे. 

बॅरेजचे काम सुरु करण्यापूर्वी असताना पाणीवापर संस्था स्थापन करणेची व काम पूर्ण 
झाल्यानंतर संपूर्ण क्षेत्र पाणी वापर संस्थेकडे हस्तांतरित करणेची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची 
राहील. 

सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक त क्षेत्रिय निर्णय 
किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. SST प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या 
प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी कार्यकारी संचालक ,गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांची राहील. 

योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, Cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेश्ञांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर यांची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 


सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अनुदान (००) (१४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग) (कार्यक्रम) (४७०२ ७४४३) (योजनांतर्गत) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकून मंजुर अनुदानातून भागवावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र २०२३/(प्र.क्र.४७५/२०२३)/ सिंव्य (कामे) 


नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९/२०२४ कार्या-१४३४ दि.२५/०१/२०२४ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०/२०२४/व्यय-१२ दि.३०/०१/२०२४ व दि.०६/०२/२०२४ 
रोजीच्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता Rex (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये 
क्र. ४४ सन २०२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२३१८४५४२५०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
N A M | T A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa 1 86d623a75facSdb94fb5c9de45, 
f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharasht 
‘jalNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC6, 
7F5CCB127AE66608DE5FA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 
2024.02.23 18:54:38 +05'30' 
(न .गौ.बसेर ) 
सोबत :- सहपत्र 
e 
Wd: 
— 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

3) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त /जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
८) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 
) 


wae wae aS DS 


१४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

१५)कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर 

१६)मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 

१७)आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८)अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे मंडळ, परळी वैजनाथ 

१९) कार्यकारी अभियंता, लातूर लघु पाटबंधारे विभाग, लातूर 

20) सि.व्य. (काम) कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र २०२३/(प्र.क्र.४७५/२०२३)/ सिंव्य (कामे) 


दि. २३/०२/२०२४ चे सहपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.४७५/२०२३)/ सिंव्य (कामे), 


अ. Description of Item Amount in (Rs) 
क्र. 
| a | Works ( Excluding Royalty) 
A Civil works 
i)Barrage Part ९०३४२७२० 
ii)Cross Drainage Works २४०७०२१ 
iii)K- Building ८४०२२८ 
iv) Formation Of WUA ५१०५६ 
v) R-Communication Approach Road ८८६२५०८ 
Total C Civil works =(i+ii+iii+iv+v) 902403633 
शि Mechanical works Including Design २७६३५५१९ 
& Third Party inspection charges 
C Electrical works ३३२८१६३ 
2 Total Work Portion =(A+B+C) 933%&0394 
३ B- Land २९७८५५९ 
४ Royalty २८१५६७९ 
५ |।१%विमा १३३४६७३ 
६ १८% GST २४०२४११७ 
9 ३% Contingencies ४००४०१९ 
Total Rs (२--३--४--५--६--७) १६८६२४२३६२ 
NAMITA क, 
GAURAV 885 घावा वा 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


